सन 2023-28 या वित्तीय वर्षाकरिता राज्यातील 
कारागृहांमध्ये व्हिडीओ ore यंत्रणा 
बसविण्याकरीता उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ११२३/प्र.क्र.१३९/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा - 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. इप्रवि/मेंटेनंन्स/व्ही.सी.संच/६९६/२०२३-२४,कक्ष-६(१),दिनांक २३.१.२०२४. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग -२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५. 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७. 

४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७. 

५. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम०५२२/प्र.क्र.७२/तुरुंग-२, दिनांक ०१.०६.२०२२. 

६. प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजी चे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 


राज्यातील कारागृहांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग संच पुरवठा करण्यासाठी सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षामध्ये मागणी क्र. बी-५, (२०५६ ०२४२) १३- कार्यालयीन खर्च, या लेखाशिर्षातर्गत शिल्लक 
अनुदानातून १९१ व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग संच खरेदी करण्याकरिता प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव वाचा क्र.१ अन्वये अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचेकडून शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावास तुरुंग उप विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीने दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 
त्याअनुषंगाने व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग संच बसविण्याकरीता खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


राज्यातील  कारागृहांमध्ये व्हिडीओ  कॉन्फरंसिग संच बसविण्याकरीता 
रू.३,८७,८६,१७९/-(अक्षरी रूपये तीन कोटी सत्याऐंशी लक्ष शाहाऐंशी हजार एकशे एकोणऐंजी 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग संच खरेदी खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ११२३/प्र.क्र.१३९/तुरुंग-२, 


२. सदर खरेदी उद्योग, sot व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 


उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ व शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस 
२०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७ मधील नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित 
पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ भाग पहिला, उपविभाग २ मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9 मधील अटींस अधीन राहून 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. यावरील होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र बी-५. मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ 
तुरुंग (००) (१०१) तुरुंग (००) (१९) तुरूंगातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा (२०५६ ०२४२) (१३) 
कार्यालयीन खर्च, या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१२१५४०५४११२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन पारीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ly signed by VINAYAK SADASHIV CHAVAN 


VINAYAK SADASHIV steve 


HOME 


2.5.4.20=3d6fb52eeb39bf3c4a0001 977 36aa6fb733903d657c4d7b6 


66cdadfd6fd, postalCode=400032, st=Maharashtré 
CH A V A N INumber=1DB7A03BD2B7B1CF5AFDC7A4A26DC14D44297AA2B63 
F7493C19351A3D51630D0, cn=VINAYAK SADASHIV CHAVAN 


Date: 2024.02.12 15:49:52 +05'30' 


(विनायक चव्हाण) 
उप सचिव, गृह विभाग 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


७. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग/नाशिक विभाग) 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 

१०.संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२.निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


